महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.९५ (भाग-६)/पदुम-१ दिनांक : ०७ .०८.२०२० 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय दि.०७.०७.२०२० मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने wpa विभागातील 
पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (पुणे विभाग) बदल्या 
करण्यात येत असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
एज २ ३ 
ia , | SL अनिल विठठलराव इंगोले पविअ, प.वै.द. | पविअ, पवेद 41.9 राहू ता. दौड जि. पुणे 
श्रेणी-१ सासवड ता.पुरंदर जि.पुणे (डॉ. गंगाधर काळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
२. | डॉ.कविता अशोक खोसे प.वि.अ., पविअ (वि) पंचायत समिती वेल्हे, ता. वेल्हे जि. पुणे 
पं.स.(वि), वाई जि. सातारा (डॉ. कनुजे, गट-ब यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
३. | डॉ.जितेंद्र चंद्रकांत पाठक प.वि.अ., पवैद प.वि.अ.,पवैद श्रे. १ पाचगणी ता. वाई जि. सातारा 
वाशिवली ता.वाई, जि. सातारा (डॉ. सुनिल देशपांडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
कीं . | डॉ.योगेश हरि गायकवाड पविअ, पवैद श्रे । पविअ, पवैद श्रेणी-१ बोरगाव, ता. माळशिरस, जि. 
सराटी ता.इंदापूर जि.पुणे सोलापूर या रिक्‍त पदावर 
५. | डा.बाळासाहेब लक्ष्मण गायकवाड पविअ, पविअ पवैद श्रेणी-१ सासवड ता.पुरंदर जि.पुणे 
पवैद श्रेणी १ सोनवडी ता.दौंड जि.पुणे (डॉ. अनिल इंगोले यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
६. । डा.बाळासाहेब पंढरीनाथ गोडसे पविअ पविअ, पवैद श्रे.१ सराटी, ता. इंदापूर जि. पुणे 
पवैद.पाईट ता.खेड जि.पुणे (डॉ. योगेश गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 
a , | डॉ.ज्योती बब्रुवान माने पविअ पवेद.श्रेणी १ पविअ, (विषशास्त्र) रोग अन्वेषण विभाग, पुणे 
बुटटेवाडी ता.खेड जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-६)/पदुम-१ 


८. | डॉ.अजय शांकर सुपे पविअ पवेद.श्रेणी १ पविअ, फिरते पथक जिल्हा परिषद, पुणे 
वडगांव ता.मावळ जि.पुणे (डॉ. आशिष पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

९. | Si. fal. उन्डेगांवकर प.वि.अ. पविअ, पवैद श्रे.१ आपटाळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे 
(विस्तार) पंचायत समिती खटाव (वडूज) जि. | (डॉ. दत्तात्रय बाबुराव ओव्होळ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा- 
सातारा या पदावर) 

ie ०. | डॉ.निलाक्षी मारुतीराव जगताप पविअ पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र सोलापूर जि. सोलापूर 
(विस्तार) उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर (डॉ. प्रशांत देशमुख यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

( १. | डॉ.धनाजीराव श्रीमंत पाटील पविअ पवैद पविअ, पवेद श्रे.१ नांद्रे, ता. मिरज, जि. सांगली 
श्रेणी-१,देशिंग ता.कवठेमहांकाळ जि.सांगली | या रिक्‍त पदावर 

१२. | डॉ.राजेश सिताराम भुरे पविअ पवैद.श्रेणी १ । पविअ पवेद श्रे. केवाडी ता. जुन्नर जि. पुणे 
चाकण ता.खेड जि.पुणे या रिक्‍त पदावर 

१३. | डॉ.दामोदर किसन कोकरे पविअ पवैद श्रेणी- । पविअ, पवेद. श्रेणी-१, मसुर, ता. कराड, जि. सातारा 
१, कासेगंव ता.वाळवा जि.सांगली या रिक्‍त पदावर 

baal ४. | डा.रामकृष्ण विश्वास देवकुळे ude श्रेणी-१, । पविअ, (तांत्रिक) जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन विभाग, 
ऐतवडे बा ता.वाळवा जि.सांगली सांगली य रिक्‍त पदावर 

१५. | डॉ.दत्तात्रय बाबुराव ओव्हाळ पविअ, पवैद श्रे.१ वडझिरे, ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 
पविअ पवैद.श्रेणी १ आपटाळे ता.जुन्नर जि.पुणे | या रिक्‍त पदावर 

१६. | डॉ.धनंजय अजुन पाटील पविअ, ताळपसचि कवठेमहाकाळ जि. सांगळी 
पविअ वीट ता. करमाळा जि.सोलापूर (डॉ. प्रेमचंद पाटील यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

la ७. | डॉ.धर्मराज बयाजी कदम पविअ वडाळा पविअ, तालपसचि, अक्कलकोट, जि. सोलापूर या रिक्‍त 
ता.उत्तर सोलापूर जि. सोलापूर पदावर 

१८. | डा. प्रशांत विठठलराव देशमुख, पविअ जिल्हा | पविअ (वि) पंचायत समिती, उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर 
कृत्रिम रेतन केंद्र, सोलापूर (डॉ. निलाक्षी जगताप यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर) 

१९. | डा.सुहास बिरप्पा सलगर लक्ष्मी पविअ पविअ, पवेद श्रेणी १ नंदेश्वर ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर या 
दहिवडी ता.मंगळवेढा जि.सोलापूर रिक्‍त पदावर 

२०. | डॉ.सुहास भानुदास गोंदकर जयसिंगपूर पविअ पवैद श्रेणी१ म्हैसाळ ता. मिरज जि. सांगली 
अंतर्गत रापवैद श्रेणी -१ अर्जुनवाड (डॉ. विजय ढोके यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
जि.कोल्हापूर 

२१. | डा. सतीश लक्ष्मण राठोड कडलास पविअ, पवेद श्रेणी १ कुंभारी ता. जत जि. सांगली 
ता.सांगोला जि. सोलापूर या रिक्‍त पदावर 

२२. | डॉ.निलेश दत्तात्रय देशमुख पविअ पवैद.श्रेणी । पविअ, पवेद श्रे.१ संभड, ता. जि. परभणी 
१ पौंड ता.मुळशी जि.पुणे (डॉ. कादरी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

२३. | डॉ.वंद्रकांत शंकर निंबाळकर पविअ (विस्तार) | पविअ, पवैद श्रेणी १ नेमतवाडी ता. पंढरपुर जि. सोलापूर 
पंढरपुर जि. सोलापूर या रिक्‍त पदावर 

२४. | डा. नितीन बबन खाडे पविअ, पवैद श्रे.१ सरवडे, ता. राधानगरी जि, कोल्हापूर या रिक्‍त 
पविअ ताळपसचि वडुज, जि. सातारा पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-६)/पदुम-१ 


२५. 


डॉ.विवेकानंद केशवराव शिंदे पविअ, 
बारलोणी ता.माढा जि. सोलापूर 


पविअ, पवेद श्रे.१ ढवळस ता. माढा, जि. सोलापूर या रिक्‍त 
पदावर 


२६. 


डॉ.प्रकाश ज्ञानोबा ढगे पविअ पवैद. श्रे.१ ति- 
हे ता. दक्षिण सोलापूर जिसोलापूर. 


पविअ, पवैद श्रे.१ मैदर्गी, ता. अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
या रिक्‍त पदावर 


२७. 


डा.आशिष बाबुराव पवार पविअ फिरते पथक 
जिल्हा परिषद, पुणे 


पविअ, मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केद्र खडकी, पुणे या रिक्‍त 
पदावर 


२८. 


डॉ.सुनिळ नारायण HS प.वि.अ. पवैद श्रे.१ 
राजवाडा, ता. जि.सातारा 


पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, सातारा या रिक्‍त पदावर 


२९. 


डाॉ.विष्णू भगवान जवणे पविअ पवैद श्रेणी- 
१,वज्रवाड ता.जत जि.सांगली 


पविअ (वि) ता. जत, जि. सांगली या रिक्‍त पदावर 


३०. 


डॉ.शुभांगी संजय गावकरे पविअ पवैद श्रेणी- 
१, माडग्याळ ता.जत जि.सांगली 


पविअ, पवैद श्रे.१ सोन्याळ, ता. जत जि.सांगली 
या रिक्‍त पदावर 


३१. 


डॉ. दत्तू श्रीपती गाडे पविअ जिपवेसचि 
सोलापूर 


पविअ (वि) पंचायत समिती, श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर या 
रिक्‍त पदावर 


३२. 


डॉ. अरिफ इन्नुस इनामदार प.वि.अ., पवैद 
वडजल ता.माण 


पविअ, (वि) पंचायत समिती माण जि.सातारा या रिक्‍त 
पदावर 


३३. 


डॉ.विजय श्रीकृष्ण ढोके 
पविअ जिपवैसचि मिरज अंतर्गत रापवैद 
म्हेशाळ ,जि.सांगली 


पविअ, जिपसचि, मिरज, जि. सांगली या रिक्‍त पदावर 


३४. 


डा.प्रेमचंद निवृत्ती पाटील पविअ, तालपसचि 
कवठेमहांकाळ जि.सांगली 


पविअ (विस्तार) पंचायत समिती, कवठेमहाकाळ जि. 
सांगली या रिक्‍त पदावर 


३५. 


डॉ. सचिन दिनकर हगवणे प.वि.अ., पवैद 
$1.9 पुसेसावळी ता.खटाव सातारा 


पविअ, पवैद श्रे.१ पाटण, ता. पाटण जि. सातारा 
या रिक्‍त पदावर 


३६. 


डॉ.सुनिल रामकृष्ण देशपांडे प.वि.अ., पवेद. 
31.9 पांचगणी, जि. सातारा 


प.वि.अ.(विस्तार) पंचायत समिती खटाव (वडूज) जि. 
सातारा 

(डॉ. डी.व्ही.उंडेगांवकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


३७. 


डॉ.गंगाधर भगवानराव काळे पविअ ude श्रेणी 
१ राहू ता.दौंड जि.पुणे 


पविअ पवैद श्रेणी-१, सोनवडी, ता. दौड, जि. पुणे 
(डॉ. बाळासाहेब गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


३८. 


डॉ.ओमप्रकाडा माधवराव पोपळे पविअ पवैद 
श्रे-| वळसंग ता.द.सोलापूर जि.सोलापूर 


पविअ, वळूमाता प्रक्षेत्र जुनोनी ता. सांगोला, जि. सोलापूर 
या रिक्‍त पदावर 


३९. 


डॉ.व्ही.एस. BVM, पविअ पवैद श्रेणी-१, 
निरगुडसर, जि. पुणे 


पविअ, पवेद श्रे.१ येलवडी, ता.खेड, जि. पुणे या रिक्‍त 
पदावर 


2: 


उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली आदेशा प्राप्त होताच सुधारित 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र २०२०/प्र.क्र.९५(भाग-६)/पदुम-१ 


प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल SAGA, WIG, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने 
शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी रूजू न 
झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची कार्यवाही तात्काळ न केल्यास 
त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 
याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१२५२५२५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2020.08.10 13:03:10 +05'30' 


(fT) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 

. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 


qo. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११. जिल्हा पश्ुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आ्‌यक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


